सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३] 


मंगळवार , दिनांक १९ जानेवारी २०१६ : पौष २९ , शके १९३७ 


[किंमत ५ . ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

नगरपरिषद प्रशासन 
वाचा :- १. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १६ ( १) ( ड ) 
सुधारीत . 

२. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचेकडील आदेश 
क्र . रानिआ / नप/ २००९ / प्र.क्र ./१३/ का -५ व का -६ दिनांक 
५ / ६/ २०१० 

३. सहाय्यक निवडणूक अधिकारी, सार्वत्रिक निवडणूक 
नगरपरिषद भोकर - २०१५ तथा मुख्याधिकारी नगरपरिषद 
भोकर यांचा अहवाल क्र / नपभो/ सा . नि ./ नि . खर्च/ २०१५ 
दिनांक २७/ ७/ २०१५ . 

४ . या कार्यालयाचे सुनावणी नोटीस क्र . २०१५ / नपाप्र / 
का -१/ टे- ७/प्र. क्र . १८ दिनांक ५ /८ / २०१५ . 

आदेश 
क्र . २०१५ / नपाप्र/ का - १/ टे-७/ नपनिख/ प्र.क्र . १८ दिनांक 
७/ ११ / २०१५ .- ज्याअर्थी, उक्त वाचा क्र .-१ व क्र .२ अन्वये 


नगरपरिषदा / नगरपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य 
निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानुसार निवडणूक निकाल 
जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये सादर 
न केल्यास आशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबत अधिकार 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत . 

ज्याअर्थी, भोकर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक 
२२ /४/ २०१५ रोजी संपन्न झाली आहे. निवडणूकीचा निकाल 
दिनांक २३/ ४/ २०१५ रोजी जाहीर झाला आहे. त्याअर्थी, 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहीर 
झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच दिनांक 
२३/ ५/ २०१५ रोजी पर्यंत निवडणूकीचा एकत्रित खर्च शपथ 
पत्राद्वारे निवडणूक खर्च अधिकारी यांचेकडे सादर करणे 
अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने उक्त वाचा क्र . ३ नुसार मुख्याधिकारी 
तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सार्वत्रिक निवडणूक 
भोकर यांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित वेळेत व 
विहित पध्दतीने सादर न केलेल्या खालील प्रमाणे 
उमेदवारांबाबतची माहिती सादर केली आहे . 


औ. भाग १ अ ( असा )- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १९ जानेवारी २०१६ : पौष २९ , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


क 


अ . क्र . 


० 


. 


० 


उमेदवाराचे नाव 
अखिलाबेगम शे. हैदर 
म . आबेदाबेगम अलिमोद्दीन 
कोपलवाड साईनाथ भूमारेड्डी 
धोंडगे विठ्ठल अनिलराव 
पवार माधव शेषराव 
जाधव माधव बहिरोबा 
म . नाजम म . अन्वर 
सैनवार प्रसाद सुभाषराव 
कागडे त्र्यंबकेश्वर लक्ष्मण 
शेख आशिया बेगम महेबूब शेख 
हाजरा बेगम अब्दुल समि अहेमद 
नक्कलवाड अडेलूबाई पोशट्टी 


उमेदवाराचे नाव 
म . अशर फबी महम्मद 
कावळे पंचफुला हनमंतराव 
वर्षेवार बेबी व्यंकटेश 
नार्तावार उषाताई सुरेश 
कोटूरवार निर्मलाबाई नामदेवराव 
बेग फरजाना बेगम मुस्तफा 
शिंदे सुरेखा माधव 
डुबुकवाड अनिता तिरुपती 
शेख जावेद शफिजोद्दिन 
एजाज अहेमद अब्दुल अजिज 
शेख असिफ शेख बाबू 


० 


० 


० 


० 


० 


नगरपरिषद / नगरपंचायतीची निवडणूक लढविण्यास या आदेशाचे तारखेपासून 
तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरविण्यात येते . 


उक्त वाचा ४ अन्वये उपरोक्त उमेदवारांची दिनांक २१/ ८/ २०१५ 
रोजी सुनावणी घेण्यात आली . सदर सुनावणीमध्ये घेण्यात आलेल्या 
जबाबानुसार , उपरोक्त उमेदवारांनी वाचा क्र . १ व क्र . २ प्रमाणे विहित 
मुदतीत व विहित पध्दतीने शपथपत्राद्वारे एकत्रित खर्च सादर करण्यास 
कसूर केल्याचे मान्य केले . 

त्याअर्थी, मी जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त क्र . ०२ नुसार प्राप्त 
अधिकारानुसार या आदेशाद्वारे मा . निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केल्यानूसार 
विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर 
करण्यास कसूर केल्याचे सिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवारास 


नांदेड , ७ नोव्हेंबर २०१५ . 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


